रास्तभाव/ शिधावाटप दुकाने व 
केरोसीन परवाने मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आशिदु-१०२०/प्र.क्र.२३०/ना.पु.३१ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- १) अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. राभादु- १७१६/ 
प्र.क्र.२३९/ना.पु.३१, दि.६.७.२०१७. 
२ ग्रामविकास विभागाचे, शासन परिपत्रक क्र. ग्रापनी-२०२०/प्र.क्र. २०/पंरा-२, 
दि.१२.५.२०२०. 
प्रस्तावना :- 
राज्यात कोव्हीड १९ महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे महिला ग्राम सभा घेणे शाक्य होत नसल्याने या 


विभागाच्या शासन निर्णय, दि.६.७.२०१७ अन्वये रास्तभाव/शिधा वाटप दुकाने व केरोसिन परवाने मंजूरी 
करणेबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेतील परिच्छेद ४ (ii) (ई) नुसार महिला ग्रामसभेच्या मंजूरीच्या 
अटीची पूर्तता करता येत नाही. याबाबत मार्गदर्शन करण्याबाबतचे प्रस्ताव क्षेत्रिय स्तरावरुन शासनास प्राप्त 
होत आहेत. त्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील सदर अट वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग दि.६.७.२०१७ अन्वये रास्तभाव दुकानांच्या 
मंजूरीसाठी तपशिलवार कार्यक्रम व कार्यपध्दती ठरवून देण्यात आली आहे. 
त्यामधील परिच्छेद ४()(ई) मध्ये ग्रामसभेच्या मंजूरीची अट समाविष्ट आहे. सध्याच्या कोव्हीड १९ महामारीच्या 
प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाच्या दि.१२.५.२०२० च्या परिपत्रकान्वये ग्रामसभा घेण्यास 
तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे उपरोक्त प्रयोजनासाठी सद्यस्थितीत ग्रामसभा होत नाहीत. 
त्यामुळे उपरोक्त शासन निर्णय दि. ६.७.२०१७ मधील रास्तभाव दुकाने मंजूर करताना त्याबाबतचा प्रस्ताव 
ग्रामसभेकडे विचारार्थ वा शिफारशीसाठी पाठविण्याची अट ग्रामसभा घेण्याबाबत पुढील आदेशा होईपर्यन्त 
शिथील करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११२७१६५५२०७८०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambekar 


Charushila 
Chandrakant Tambekar «* 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव . 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः आशिदु-१०२०/प्र.क्र.२३०/ना.पु.३१ 


. मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
. मा.राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 


७. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


८. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई ३२. 


९. सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


ms 


१ 


२५ 


30 
34 
२३२ 
२३ 
२४ 


. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 
. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामिण विकास बँक, पुणे. 

. उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामिण विकास बँक, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

.सर्व जिल्हाधिकारी. 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 

. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

.सर्व उपायुक्त (पुरवठा). 

.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 


. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण,मुंबई. 


. राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

. उपसंचालक, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

. उपसंचालक, नागरी पुरवठा(गो/बां) परळ, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा/अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 
.महालेखापाल (लेखा/अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

. महालेखापाल लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 


. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील सर्व सह सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी. 


. वित्त विभाग (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
. माहिती जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती (कार्यासन नापु. ३१) (५ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


